६३ वी वरिष्ठ गट गादी व माती राज्यस्तरीय 
अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धा व महाराष्ट्र केसरी 
किताब लढत २०१९-२० या स्पर्धेसाठी निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : क्रीविनि-२५२०/प्र.क्र.२/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ मार्च, २०२०. 


वाचा- 
१. समाजकल्याण सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. राक्रीधो १०९६/ 
प्र. क्र. 3३०/क्रीयुसे-१, दि. ३१.७.१९९७ 
२. वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३;दि.०८.०७.२०१९ व 
दि.१३.०३.२०२० 


प्रस्तावना - 


महाराष्ट्र राज्यात क्रीडा व खेळाच्या विकासासाठी विविध स्तरावर कार्यरत असलेल्या 
पंजीबध्द संस्था/संघटनांना शासनातर्फे राज्य क्रीडा परिषदेच्या निधीतून अधिकृत राज्य/ 
राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजनाकरिता आर्थिक सहाय्य करण्याची योजना संदर्भ क्र. १ 
च्या शासन निर्णयान्वये कार्यरत आहे. 

दि. २ ते ७ जानेवारी, २०२० या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य कुस्तिगीर परिषद 
यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या ६३ वी वरिष्ठ गट गादी व माती राज्यस्तरीय 
अजिक्यपद कुस्ती स्पर्धा व महाराष्ट्र केसरी किताब लढत २०१९-२० या स्पर्धेस निधी उपलब्ध 
करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

दि.२ ते ७ जानेवारी, २०२० या कालावधीत श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळूंगे- 
बाळेवाडी, पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य कुस्तिगीर परिषद यांच्यामाफत आयोजित करण्यात 
आलेल्या ६३ वी वरिष्ठ गट गादी व माती राज्यस्तरीय अजिक्यपद कुस्ती स्पर्धा व महाराष्ट्र 
केसरी किताब लढत २०१९-२० स्पर्धा या स्पर्धाच्या आयोजनावरील रु.४२.१८ लक्ष 
(रुपये बेचाळीस लाख अठरा हजार फक्त) इतक्या खर्चासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. सदर रक्‍कम “आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा” यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर देयक कोषागारात सादर करून रु.४२.१८ लक्ष (रुपये बेचाळीस लाख 
अठरा हजार फक्त) इतक्या रकमेचा धनादेश “महाराष्ट्र Hae परिषद” (Maharashtra 
State Wrestling Association) या संघटनेच्या नावाने काढण्यात यावा. सदर रकमेची 
पोचपावती घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीविनि-२५२०/प्र.क्र.२/क्रीयुसे-३ 


२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र.ई- ०३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा- १०४ क्रीडा 
व खेळ (०२) क्रीडा स्पर्धा, (०२) (०३) महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषदेमार्फ़त नोंदणीकृत क्रीडा संस्थांना 
सहाय्यक अनुदान (राज्य) (२२०४ १९४३), ३१ सहाय्यक अनुदाने” या लेखाशिर्षाखालील चालू 
आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर 
करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 


३. वित्त विभागाच्या दि.०८.०७.२०१९ व दि.१३.०३.२०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये निधी 
वितरणाचे अधिकार विभागास आहेत. सदर परिपत्रकातील अटी व सूचनानुसार उपरोक्‍त तरतूद 
खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित “उपसंचालक व लेखाधिकारी, 
क्रीडा व युवक सेवा, पुणे” यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर “आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे” यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३२६१५०५१६५८२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Swati Madhukar Ni 


hte 
Department, postalCode=400032, 


|6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07 


st= 
N a n a | 97 00fe62cba2439a8 1 b4bed, cn=Swati 


Date: 2020.03.26 15:08:36 +05'30' 


(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 
३. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
६. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
८. सर्व उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
९. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१०.वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे(क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
११.अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-५/ अर्थ-८), HATHA, मुंबई. 
१२.अवर सचिव, ( कार्या.१४७१), नियोजन विभाग, मंत्राळय विस्तार, मुंबई 
१३.अवर सचिव (क्रीयुसे २/ अर्थसंकल्प),शा.शि.व क्री.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवडनस्ती, क्रीयुसे-३. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


